आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 

१. ara परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४२ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२२.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२ व दि.०६.०५.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२४.०६.२०२२, 
दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२ व दि.२०.०९.२०२२दि.३०.०९.२०२२, दि.१७.१०.२०२२, 
दि.१९.१०.२०२२. 

प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम Waits योजनांकरीता 
प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत सूचना आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत योजनांच्या अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या विशिष्ट मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने 
आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांकरीता आतापर्यंत अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध झालेला निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी वेतनासाठी ९० Tah, कार्यालयीन बाबींसाठी ६० % मर्यादेतील व इतर 
बाबींसाठी ४२-५५ % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यास अनुसरून 
कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता उर्वरीत वाढीव निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


amet निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 
रकाना क्रमांक ५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर 
योजना/ बाबींकरीता अधिकचा निधी आव्यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांचेमार्फत शासनास 
सविस्तर व स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


प. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच शासकीय आश्रमशाळा समुह 
व शासकीय वसतीगृहे या योजनांकरीता वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१०/व्यय-१४, दि.५.०१.२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११११७१४३२३७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA ४0 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2 
dfa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
९ 


fi 
jostalCode=400032, st=Maharashtra, 


erialNumber=F617DED8E7 182679ED107E63 


s 
511160B2054D23D8173AD985ESB569A5802 
CEASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
D 


ate: 2023.01.19 19:07:32 +05'30' 


(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१८.१.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ Sel | २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 

तरतूद वितरीत 

करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
Poa Q 3 | ck षु & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


| (09(09) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ६००००० ३००००.०० | आयुक्त, 
आयुक्‍तालय-क्षेत्रीय यंत्रणांचे | ०६- दुरध्वनी, १०००० ४००.०० | आदिवासी 
बळकटीकरण कार्यक्रम खर्च) | वीजव पाणी विकास, 
(२२२५१३९३) शुल्क नाशिक 
१०-कंत्राटी सेवा ६००० २४०.०० 
११-देशांतर्गत ९००० ११७०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन १२०००० ५६००.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व १५००० ६००.०० 
कर 
२८-व्यावसायीक ५००० ६५०.०० 
व विशेष सेवा 
एकूण (२२२५ १३९३) ७६५००० ३८६६०.०० 
२ आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था | ३१-सहायक २०००० २८००.०० | आयुक्‍त, 
राज्य सहाय्यक अनुदान (२२२५२६५८) | अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी, 
संशोधन व 
प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 
३ (09)(33) वैद्यकीय व तत्सम ३४-शिष्यवृत्त्या व ७००००० 4000.00 | आयुक्‍त, 
महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यावेतने आदिवासी 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विकास, 
शिष्यवृत्ती (२२२५३५२९) नाशिक. 
४ (०२)(२४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | ०१-वेतन २८५००० १४२५०.०० | आयुक्त, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्ची(२२२५४१२२) | ०२-मजूरी ९०० ३६.०० | आदिवासी, 
०६- दुरध्वनी, ४९५० १९८.०० | संशोधन व 
वीज व पाणी प्रशिक्षण 
शुल्क संस्था, पुणे. 
११-देशांतर्गत ४००० ५२०.०० 
प्रवास खर्च 
१४- भाडे, पट्टीव ८००० ३२०.०० 
कर 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१८.१.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ Sal | २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
शिळा २ ३ a 4 & 
२१-पुरवठा व ५०००० ६५००.०० 
सामुग्री 
एकूण (२२२५ ४१२२) ३५२८५० २१८२४.०० 
4 (०१(५९) आदिवासी मुलांसाठी व | ०१-वेतन ११७७००० | ५८८५०.०० | आयुक्त, 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह | ०६- दुरध्वनी, १४०००० ६१६००.०० | आदिवासी 
(कार्यक्रम खची (२२२५०७२५) वीज व पाणी विकास, 
शुल्क नाशिक 
१०-कंत्राटी सेवा ५००००० २००००.०० 
११- देशांतर्गत १५००० १९५०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ६०००० 2800.00 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टीव ६००००० २४०००.०० 
कर 
१९-आहार खर्च १५००००० १९५०००.०० 
२१-पुरवठा व ७५०००० २३२५००.०० 
सामुग्री 
६०-इतर खर्च ४००००० २३२०००.०० 
एकूण (२२२५ ०७२५) ५१४२००० | ८२८३००.०० 
& (09(§0) आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम | ०१-वेतन ८५६०००० | ४२८०००.०० | आयुक्त, 
खची (२२२५०७३४) ०६- दुरध्वनी, ९०००० ३९६००.०० | आदिवासी 
वीज व पाणी विकास, 
शुल्क नाशिक 
१०-कंत्राटी सेवा ६००००० १५६०००.०० 
११- देशांतर्गत ४०००० ५२००.०० 
प्रवास खर्च 
१३- कार्यालयीन १००००० 8000.00 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टीव १००००० ७४०००.०० 
कर 
१९-आहार wd 2400000 | १०७१०००.०० 
२१-पुरवठा व 8000000 42000000 
सामुग्री 
५०-इतर खर्च ३००००० १(9४०००.०० 
एकूण (२२२५ 0७३४) १५८९०००० | २४०१८००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१८.१.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट । २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
ral Q 3 | ४ षु & 
9 पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम ३१-सहाय्यक ८५०००० ३८०००.०० | आयुक्त, 
योजना (२२२५ई०२४) अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
८ | शिक्षण फी व परिक्षा फी प्रदाने ३४-शिष्यवृत्त्या व १०००००० २००००० | आयुक्त, 
(२२२५एफ०९४) विद्यावेतने आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण-२२२५ २४७१९८५० | ३६२२३८४.०० 
२४२५-सहकार 
९ (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३१-सहाय्यक ४०००० २८००.०० | आयुक्त, 
आदिवासी विकास महामंडळास अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) ३६-सहाय्यक ३००००० १५०००.०० | विकास, 
(२४२५०८५३) अनुदाने (वेतन) नाशिक 
एकूण (२४२५ ०८५३) ३४०००० १७८००.०० 
हि शबरी आदिवासी विकास महामंडळास | ३६-सहाय्यक २५००० १२५०.०० | आयुक्त, 
वित्तीय सहाय्य (२४२५१३५९) अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण २४२५ ३६५००० | _१९०५०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २५०८४८५० | ३६४१४३४.०० 


पृष्ठ५ पैकी ५ 


